महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती 
साजरी करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण1-२०१८/प्र.क्र.११६/एसडी-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०१८. 


शासन परिपत्रक - 

महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंती वर्षाचा FARA दिनांक ०२ ऑक्टोबर,२०१८ पासून होणार 
आहे. या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्षामध्ये राज्यातील सर्व शाळांमधून दिनांक ०२ ऑक्टोबर,२०१८ 
पासून खालील कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे :- 


«७ दि.०२ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी प्रभातफेरीचे आयोजन करावे. त्याचबरोबर गांधी वंदना, 
गांधीजींच्या छायाचित्रास पुष्पहार अर्पण करणे इ. कार्यक्रमांचे आयोजन करणे. 


तद्नंतर पुढील वर्षभर दिनांक ०२ ऑक्टोबर,२०१९ पर्यन्त सोबतच्या आराखड्यात नमूद 
केल्याप्रमाणे खालील कार्यक्रमांचे आयोजन करावे:- 


१) गांधीजींच्या असहकार चळवळ, सविनय कायदेभंग आंदोलन, भारत छोडो आंदोलन 
यावर निबंध स्पर्धा आयोजित करणे. 

२) सर्व शाळांमधून विज्ञान जत्रांचे/प्रदर्शानांचे आयोजन करण्यात यावे. यात स्वच्छ भारत 
मिशन, जलसंधारण विषयक बाबी व सौर उर्जेच्या प्रसारावर भर देणाऱ्या प्रकल्पांचा 
SATIS करावा. 

३) गांधीजींच्या विचारावर आधारित चित्रकला स्पर्धांचे आयोजन करावे. 

४) गांधीजींचे स्वातंत्रय चळवळीतील योगदान या विषयावर प्रश्नमंजुषा स्पर्धा आयोजित 
करणे. 

५) या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंती वर्षाच्या कालावधीत गांधीवादी विचारवंतांचे 
व्याख्यान विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करावे. 


आराखड्यात नमूद केलेले कार्यक्रम उदाहरणादाखल देण्यात आलेले आहेत या व्यतिरिक्त 
देखील महात्मा गांधींचे विचार विद्यार्थी,पालक व जनमानसांत पोचतील या उद्देशाने विविध अभिनव 
कार्यक्रमांचे आयोजन शाळा स्तरावर करण्यात यावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.११६/एसडी-४ 


वर नमूद केल्याप्रमाणे कार्यक्रमांचे आयोजन सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधून करण्यात यावे. 
आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा अहवाल संबंधित शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात 
यावा. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०८२०१६५८३४५३२१ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


efe Digitally signed by Milind Saraf 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=School Education 


And sports Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=0d8450ee89cd863fe6ee37al 

ae9a08856aba16105c18d8f6e7e5d173 
a 4 a cd0667f3, cn=Milind Saraf 

Date: 2018.08.20 17:06:59 +05'30' 


(मिलिंद सराफ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), पुणे 
) 

) 

) 

) 


AD 


Cc wv 


o~ 


संचाळक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती), पुणे 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 


xn 


N S 


vo 


qo) विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सवी 
११) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सवी 

१२) आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 
) 
) 


93) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी 

१४) सर्व शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद, शिक्षण निरीक्षक, मुंबई 
(उत्तर/दक्षिण/पश्चिम) प्रशासन अधिकारी, महानगरपाळिका/नगरपाळिका/कटक मंडळे 

१५) गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती (सर्व) 

१६) निवड नस्ती (एस.डी.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रपत्र -अ 


महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती साजरी करणेबाबत आराखडा 


अ. | दिनांक (कालावधी) विषय यक्रम राबविण्याविषयी यंत्रणा । कार्यक्रम राबविण्यात 

क्र. येणारे क्षेत्र 

(१) (२) (३) (४) (८) 

१) | दि. २ ऑक्टोबर, २०१८ | सर्व शाळांमधून प्रभात फेरीचे | (१) शिक्षण संचालक (माध्यमिक), पुणे | राज्यातील सर्व शाळा 

आयोजन/गांधी वंदना व गांधीजींच्या | (२)शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे 
छायाचित्रास पुष्पहार अर्पण करणे इ. 

२) | दि.१ नोव्हेंब ते | गांधीजींच्या असहकार चळवळ, | (१) शिक्षण संचालक (माध्यमिक), पुणे | विभागनिहाय कार्यक्रम 
दि.३० नोव्हेंबर, २०१८ | सविनय कायदेभंग आंदोलन, भारत | (२)शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे | राबविण्यात येईल. 
(सुट्टी कालावधी वगळता) छोडो आंदोलन यावर निबंध स्पर्धा 

आयोजित करणे इ. 
3) । दि. डिसेंबर ते|सर्व शाळांमधून विज्ञान | (१) शिक्षण संचालक (माध्यमिक), पुणे | विभागनिहाय कार्यक्रम 
दि.३१ डिसेंबर, २०१८ | जत्रांचे/प्रदर्शनाचे आयोजन यात | (२)शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे | राबविण्यात येईल. 
स्वच्छ भारत मिठशन,जलसंधारण 
विषयक चर्चा व सौर उर्जेच्या 
प्रसारावर भर देणाऱ्या बाबी 
प्रकल्पाचा समावेश इ. 

४ | fe. 49 री, २०१९ | गांधीजींच्या विचारावर आधारित | (9) शिक्षण संचालक (माध्यमिक), पुणे | विभागनिहाय कार्यक्रम 
ते दि. ३१ जानेवारी, | चित्रकला स्पर्धाचे आयोजन इ. (२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे | राबविण्यात येईल. 
२०१९ 

५) | दि. १ फेब्रुवारी, २०१९ | गांधीजींचे स्वातंत्रय चळवळीतील | (१ शिक्षण संचालक माध्यमिक),पुणे | विभागनिहाय कार्यक्रम 
ते दि.२८ फेब्रुवारी, | योगदान या विषयावर प्रश्नमंजूषा | (२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे | राबविण्यात येईल. 
२०१९ स्पर्धेचे आयोजन इ. 

६) | दि. १ मार्च, २०१९ ते | शाळांच्या वार्षिक परीक्षा कालावधी निरंक निरंक 
दि. ३० एप्रिल, २०१९ 

७) । दि. १ मे, २०१९ ते | उन्हाळी सुट्टी कालावधी निरंक निरंक 
दि. १५ जून, २०१९ 

८) | दि.१६ जून, २०१९ ते | शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंती | (१ शिक्षण संचालक (माध्यमिक), पुणे | मुंबई विभाग 
दि. ३० जून, २०१९ वर्षाच्या कालावधीत गांधीवादी | (२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे | पुणे विभाग 

विचारवंताचे व्याख्यान इ. 

९) | दि. १ जुले, २०१९ ते | शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंती | (१) शिक्षण संचालक (माध्यमिक),पुणे | औरंगाबाद विभाग 

दि. ३१ जुले, २०१९ वर्षाच्या कालावधीत गांधीवादी | (२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक),पुणे । नाशिक विभाग 
विचारवंताचे व्याख्यान इ. 

qo) | दि. १ ऑगस्ट, २०१९ ते | शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंती | (१) शिक्षण संचालक (माध्यमिक), पुणे | लातूर विभाग 

दि.३१ ऑगस्ट,२०१९ | वर्षाच्या कालावधीत गांधीवादी | (२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे | कोल्हापूर विभाग 
विचारवंताचे व्याख्यान इ. 

११) | दि.१ सप्टेंबर, २०१९ ते | शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जयंती | (१) शिक्षण संचालक (माध्यमिक),पुणे | नागपूर विभाग 

दि.३० सप्टेंबर, २०१९ । वर्षाच्या कालावधीत गांधीवादी | (२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक),पुणे । अमरावती विभाग 
विचारवंताचे व्याख्यान इ. 
१२) | दि. २ ऑक्टोंबर, २०१९ | महात्मा गांधीजी यांच्या शतकोत्तर | (१) शिक्षण संचालक (माध्यमिक), पुणे | सर्व शाळा 


सुवर्ण महोत्सवी जयंती वर्षाचा 
समारोप. 


(२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे 


XXXXXK 


